महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, 
गट-अ मधील “उपसंचालक” या पदाची 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.०८ /सेवा 2 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ९४०० 0094 
दिनांक : १३ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ - महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 


शासन परिपत्रक - 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर एस-२५:७८८००-२०९२००) मधील 
“उपसंचालक” या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठता सूची 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठता सूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी, २०२१ मधील 
तरतुदीनुसार तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठता सूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन 
राहून प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा सांकेतांक २०२३०२१३११३६२४७८१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90b 
32, 


57685ea 1ce3af533f64bce, postalCod 


H A R | D A S WA D E 947467 14382BC3FD9GE8D7BFO7D1CES1 
DE8461D4C34AE1E3F643C11B5452393t 
|ANDRAKANT HARIDAS WADE 
Date: 2023.02.13 12:09:44 +05'30' 


(चंद्रकांत ह. वडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (१) व (२), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२३/प्र.क्र.०८/सेवा २ दि. १३.०२.२०२३ 


३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र.), मुंबई. 
४. संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा यांच्यामार्फत) 
५. निवडनस्ती (सेवा-२) 


KKEKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. ज्येसूची २६२३/प्र.क्र.०८/सेवा-२, दिनांक १३.०२.२०२३ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१. संवर्गाचे नाव - “उपसंचालक” 


२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२५:9८८००-२०९२०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


नियम | सहसंचालक संवर्गातील | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(अ) | ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता शेरा 
३(२(ब) अधिकाऱ्यांचे नाव मार्ग नुसार संवर्गात | दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ नियुक्तीचा | मूळ । प्रत्यक्ष रूजू | ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता aaa) प्रवर्ग | जात दिनांक । मानीव दिनांक 
क्रमांक प्रवर्ग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) (9) (८) (९) (१०) (११) 
q | डॉ.(श्रीमती) पद्याजा किशोर an ०३.०५.१९६६ | भ.ज.ब. | भ.ज.ब. | 03.02.2022 | 02.06.2022 | 39.04.2028 एम.एस. 
जोगेवार (ऑप्थॅलमॉलॉजी) 
२ | डॉ.श्रीमती) गौरी धर्मराज पदोन्नती ०४.०९.१९६५ | अ.जा. । अ.जा | ०८.०८.२०२२ | ०२.०८.२०२२ | ३०.०९.२०२३ एम.एस. 
व्हटकर (राठोड) (जनरल सर्जरी) 
३ | डा. रघुनाथ दादा भोये पदोन्नती  । ०१.०६.१९६६ | अ.ज. । अ.ज. | ०२.०८.२०२२ | ०२.०८.२०२२ | 39.04.2028 एम.डी. 
(पेडियाट्रीक) 
४ | डॉ. दुर्गादास शंकरराव पांडे | पदोन्नती १६.०८.१९६४ | खुला खुला | ०२.०८.२०२२ | ०२.०८.२०२२ | ३१.०५.२०२३ एम.डी. 
(अँर्नॅस्थेशिया) 
५. | डॉ.(श्रीमती) कमल व्यंकटराव | पदोन्नती २०.१०.१९६८ | खुला खुला | ०३.०८.२०२२ | ०२.०८.२०२२ | ३१.१०.२०२६ डिप्लोमा 
चामले (अँर्नॅस्थेशिया) 
६ । डा. विजयपद्माकर बाविस्कर ica १३.०६.१९६८ | इमाव । इमाव | 02.02.2022 | 02.0€.2022 | ३०.०६.२०२६ एम.डी. 
(पेडियाट्रीक) 


मंमस रीमा मम कमग मम की समम कमी समम की सम मम की समम की समम की मम मम की ममी कळी 


